वर्ष ८ , अंक ५१ 


सत्यमेव जयते 


Reg . No. NP CITY / 236 / 2018-20 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 


भाग १ - अ- ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५७५ . 


प्राधिकृत प्रकाशन 

शुक्रवार , सप्टेंबर ३० , २०२२ / आश्विन ८ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ- नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार- ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये १८.०० 


ना . - एक - अ -१ ( १७१ ९ ) . 


मुख्याधिकारी , नगर पंचायत , यांजकडून 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २६ ( १ ) अन्वये 
भामरागड शहराच्या प्रारूप विकास योजनेचे प्रसिद्धीकरण 

सूचना 


क्रमांक कावि - सामान्य नपंभा - ६१३-२०२२ 

66 

ज्याअर्थी , भामरागड नगरपंचायतीने ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण " असे निर्देशिलेले ) , तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची ( यापुढे “ उक्त 
क्षेत्र ” असे उल्लेखलेली ) , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे निर्देशिलेली ) , चे कलम 
२१ ( २ ) चे अनुषंगाने कलम २३ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार प्रारुप विकास योजना , भामरागड , नगर पंचायत ( यापुढे “ उक्त प्रारूप विकास योजना ” असे 
उल्लेखलेली ) तयार करण्याचा इरादा ठराव क्र . १० , दि . १७ मार्च २०२१ अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , नागपूर 
विभाग पुरवणी , भाग -१ अ मध्ये दिनांक मे १३-१९ , २०२१ रोजी प्रसिद्ध केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस अनुसरुन भामरागड नगरपंचायतीने उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारुप विकास योजना 
तयार करण्यासाठी सहायक संचालक , नगर रचना / नगर रचनाकार , गडचिरोली शाखा , गडचिरोली यांची “ नगर रचना अधिकारी ” म्हणून आदेश 
क्र . ५८६ , दिनांक ९ जून २०२१ अन्वये नेमणूक केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार , नगर रचना अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगर रचना / नगर रचनाकार , गडचिरोली 
शाखा , गडचिरोली यांनी , उक्त अधिनियमाचे कलम २५ अन्वये विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार केल्यानंतर , उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारूप विकास योजना 
तयार करून ती उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये प्रसिद्ध करण्यासाठी हस्तांतरीत केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये उक्त प्रारूप विकास योजना जनतेकडून सूचना / हरकती 
मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करण्यासाठी ठराव क्र . ०१ , दिनांक २८ सप्टेंबर २०२२ रोजी पारित केलेला आहे . 

( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ३० , २०२२ / आश्विन ८ , शके १ ९ ४४ 

त्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना , विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १ ) अन्वये 
नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे . सदरहू योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ , खाली नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत . 

( १ ) मुख्याधिकारी , भामरागड नगर पंचायत , जि . गडचिरोली . 

( २ ) सहायक संचालक , नगर रचना / नगर रचनाकार , गडचिरोली शाखा , गडचिरोली . 

उक्त प्रारुप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध 
झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी , भामरागड , नगरपंचायत यांचेकडे लेखी स्वरुपात कारणांसह पाठवाव्यात . सदरची सूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत नगरपरिषद / नगरपंचायतीकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती विचारात 
घेतल्या जातील . 


२ 


उक्त प्रारुप विकास योजनेचे नकाशे व तपशीलाच्या प्रती योग्य शुल्क आकारुन भामरागड , नगरपंचायतीच्या कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध 
होऊ शकतील . 


भामरागड : 


दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२२ . 


भाग १ - अ- ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५७६ . 


BY CHIEF OFFICER , NAGAR PANCHAYAT 


डॉ . सुरज दिलीप जाधव , 
मुख्याधिकारी , 
नगरपंचायत , भामरागड , 


Publication of Draft Development Plan of Bhamragad Under Section 26 ( 1 ) of Maharashtra 
Regional & Town Planning Act , 1966 . 


NOTICE 


No. WS - General - NPB - 613-2022. 

Whereas , the Bhamragad , Nagar Panchayat ( hereinafter referred to as “ the said Planning Authority " , vide Reso 
lution No. 10 , dated 17th March 2021 , had declared its intention to prepare a Draft Development Plan of Bhamragad 
( hereinafter referred to as the “ said Draft Development Plan " ) for the area under its Jurisdiction , ( hereinafter referred to 
as the " said area " ) as per the provision of Section 23 ( 1 ) read with Section 21 ( 2 ) of Maharashtra Regional & Town 
Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as the " said Act " ) and notice to that effect is published in Maharashtra 
Government Gazette , Nagpur Division , Supplement Part- 1A on May 13-19 , 2021 ; 


And whereas , as per the provision in Section 24 of the said Act , the Municipal Council / Nagar Panchayat vide 
Order No. 586 , dated 9th June 2021 has appointed Assistant Director , Town Planning / Town Planner , Gadchiroli Branch , 
Gadchiroli as " Town Planning Officer " to prepare the said Draft Development Plan for the said area ; 


And whereas , the Town Planning Officer and Assistant Director , Town Planning / Town Planner , Gadchiroli Branch , 
Gadchiroli after having prepared Existing Land Use Map as per Section 25 of the said Act , has prepared the said Draft 
Development Plan of the said area and has handed it over to the said Planning Authority on 26 ( 1 ) for publication under 
Section 26 ( 1 ) of the said Act ; 


And whereas , the said Planning Authority has passed Resolution No. 01 , dated 28th September 2022 to publish the 
said Draft Development Plan under Section 26 ( 1 ) of the said Act , for inviting suggestions / objections from the public ; 


Therefore , Bhamragad , Nagar Panchayat hereby publishes the said Draft Development Plan along with the Report 
under Section 26 ( 1 ) of the said Act for inviting suggestions / objections from the public . The copy of the said Draft 
Development Plan and Report thereof are kept open for inspection of the public at the following offices on all working 
days during office hours . 


( 1 ) The Chief Officer , Bhamragad , Nagar Panchayat , Dist . Gadchiroli . 

( 2 ) Assistant Director , Town Planning / Town Planner , Gadchiroli Branch , Gadchiroli . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ३० , २०२२ / आश्विन ८ , शके १ ९ ४४ 

The suggestions / objections if any , in writing from the public in this regard with reasons , shall be submitted to the 
Chief Officer , Bhamragad , Nagar Panchayat , within the period of 30 days from the date of publication of the Notice in 
Maharashtra Govt . Gazette , Suggestions / objections received by the Municipal Council / Nagar Panchayat within the 
period of the 30 days from the date of publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette shall only be 
considered . 


The copies of the said Draft Development Plan and particulars shall be available to the public at reasonable price 
in the office of the Bhamragad , Nagar Panchayat . 


Bhamragad : 

Dated the 29th September 2022 . 


भाग १ - अ- ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५७७ . 


Dr. SURAJ DILIP JADHAV , 
Chief Officer , 

Nagar Panchayat , Bhamragad . 


मुख्याधिकारी , नगर पंचायत , यांजकडून 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २६ ( १ ) अन्वये 
मुलचेरा शहराच्या प्रारूप विकास योजनेचे प्रसिद्धीकरण 

सूचना 


3 


- 


क्रमांक आस्था - नपंमु- ११७-२०२२ 

66 

66 

66 

ज्याअर्थी , मुलचेरा नगरपंचायतीने ( यापुढे “ उक्त नियोजन प्राधिकरण ” असे निर्देशिलेले ) , तिच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राची ( यापुढे “ उक्त 
क्षेत्र ” असे उल्लेखलेली ) , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे निर्देशिलेली ) , चे कलम 
२१ ( २ ) चे अनुषंगाने कलम २३ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार प्रारूप विकास योजना , मुलचेरा नगर पंचायत ( यापुढे “ उक्त प्रारूप विकास योजना ” असे 
उल्लेखलेली ) तयार करण्याचा इरादा ठराव क्र . ०२ , दि . १० मार्च २०२१ अन्वये जाहीर करून त्याबाबतची सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र , नागपूर 
विभाग पुरवणी , भाग -१ अ मध्ये दिनांक ऑक्टोबर २८ नोव्हेंबर ०३ , २०२१ मध्ये प्रसिद्ध केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम २४ च्या तरतुदीस अनुसरुन मुलचेरा नगरपंचायतीने उक्त क्षेत्रासाठी उक्त प्रारूप विकास योजना 
तयार करण्यासाठी सहायक संचालक , नगर रचना , गडचिरोली शाखा , गडचिरोली यांची “ नगर रचना अधिकारी ” म्हणून आदेश क्र . ४ ९ , दिनांक 
९ जून २०२२ अन्वये नेमणूक केली आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमातील तरतुदीनुसार , नगर रचना अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगर रचना , गडचिरोली शाखा , गडचिरोली 
यांनी , उक्त अधिनियमाचे कलम २५ अन्वये विद्यमान जमीन वापर नकाशा तयार केल्यानंतर , उक्त क्षेत्राची उक्त प्रारूप विकास योजना तयार करून ती 
उक्त नियोजन प्राधिकरणाकडे उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये प्रसिद्ध करण्यासाठी हस्तांतरीत केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरणाने उक्त अधिनियमाचे कलम २६ ( १ ) अन्वये उक्त प्रारुप विकास योजना जनतेकडून सूचना / हरकती 
मागविण्याकरिता प्रसिद्ध करण्यासाठी ठराव क्र . ०१ , दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२२ रोजी पारित केलेला आहे . 


त्याअर्थी , उक्त नियोजन प्राधिकरण उक्त प्रारूप विकास योजना , विकास योजना अहवालासह उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ ( १ ) अन्वये 
नागरिकांकडून सूचना / हरकती मागविण्यासाठी प्रसिद्ध करीत आहे . सदरहू योजनेसंबंधीचे नकाशे व अहवाल कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 
नागरिकांच्या अवलोकनार्थ , खाली नमूद केलेल्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत . 

( १ ) मुख्याधिकारी , मुलचेरा नगर पंचायत , जि . गडचिरोली , 

( २ ) सहायक संचालक , नगर रचना , गडचिरोली शाखा , गडचिरोली , 

उक्त प्रारुप योजनेतील तरतुदीसंबंधी नागरिकांच्या काही सूचना / हरकती असतील तर त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध 
झालेल्या दिनांकापासून ३० दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी , मुलचेरा नगरपंचायत यांचेकडे लेखी स्वरुपात कारणांसह पाठवाव्यात . सदरची सूचना 
महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसांचे आत नगरपरिषद / नगरपंचायतीकडे प्राप्त झालेल्या सूचना / हरकती विचारात 
घेतल्या जातील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर ३० , २०२२ / आश्विन ८ , शके १ ९ ४४ 

उक्त प्रारुप विकास योजनेचे नकाशे व तपशीलाच्या प्रती योग्य शुल्क आकारुन मुलचेरा , नगरपंचायतीच्या कार्यालयात नागरिकांना उपलब्ध 
होऊ शकतील . 


8 


मुलचेरा : 

दिनांक २ ९ सप्टेंबर २०२२ . 


भाग १ - अ- ( असा . ) ( ना . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . ५७८ . 


अजय साळवे , 
मुख्याधिकारी , 
नगरपंचायत , मुलचेरा , 


BY CHIEF OFFICER , NAGAR PANCHAYAT 

Publication of Draft Development Plan of Mulchera Under Section 26 ( 1 ) of Maharashtra 
Regional & Town Planning Act , 1966 . 

NOTICE 


No. ESTT - NPM - 117-2022. 

Whereas , the Mulchera , Nagar Panchayat , ( hereinafter referred to as " the said Planning Authority " ) vide Resolu 
tion No. 02 , dated 10th March 2021 , had declared its intention to prepare a Draft Development Plan of Mulchera , 
( hereinafter referred to as the " said Draft Development Plan " ) for the area under its Jurisdiction , ( hereinafter referred to 
as the said " area " ) as per the provision of Section 23 ( 1 ) read with Section 21 ( 2 ) of Maharashtra Regional & Town 
Planning Act , 1966 ( hereinafter referred to as the " said Act " ) and notice to that effect is published in Maharashtra 
Government Gazette Nagpur Division , Supplement Part - 1A on October 28 - Novermber 03 , 2021 ; 


And whereas , as per the provision in Section 24 of the said Act , the Mulchera , Nagar Panchayat vide Order No.49 , 
dated 9th June 2022 has appointed Assistant Director , Town Planning , Gadchiroli Branch , Gadchiroli as " Town Planning 
Officer " to prepare the said Draft Development Plan for the said area ; 


And whereas , the Town Planning Officer and Assistant Director , Town Planning , Gadchiroli Branch , Gadchiroli 
after having prepared Existing Land Use Map as per Section 25 of the said Act , has prepared the said Draft Develop 
ment Plan of the said area and has handed it over to the said Planning Authority on 27th June 2022 for publication under 
Section 26 ( 1 ) of the said Act ; 


And whereas , the said Planning Authority has passed Resolution No.01 , dated 29th September 2022 to publish 
the said Draft Development Plan under Section 26 ( 1 ) of the said Act , for inviting suggestions / objections from the public ; 


Therefore , Mulchera , Nagar Panchayat hereby publishes the said Draft Development Plan along with the Report 
under Section 26 ( 1 ) of the said Act for inviting suggestions / objections from the public . The copy of the said Draft 
Development Plan and Report thereof are kept open for inspection of the public at the following offices on all working 
days during office hours . 


( 1 ) 

The Chief Officer , Mulchera , Nagar Panchayat , Dist . Gadchiroli . 
( 2 ) Assistant Director , Town Planning , Gadchiroli Branch , Gadchiroli . 

The suggestions / objections if any , in writing from the public in this regard with reasons , shall be submitted to the 
Chief Officer , Mulchera , Nagar Panchayat , within the period of 30 days from the date of publication of the Notice in 
Maharashtra Govt . Gazette , Suggestions / objections received by the Municipal Council / Nagar Panchayat within the 
period of the 30 days from the date of publication of this Notice in Maharashtra Government Gazette shall only be 
considered . 


The copies of the said Draft Development Plan and particulars shall be available to the public at reasonable price 
in the office of the Mulchera , Nagar Panchayat . 


Mulchera : 

Dated the 29th September 2022 . 


AJAY SALVE , 
Chief Officer , 

Nagar Panchayat , Mulchera . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


